रत्नागिरी जिल्ह्यातील खेड तालुक्‍यातील 
आंबडस चिरणी लोटे इजिमा-४२ रस्ता 
प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत 
करणेबाबत शुध्दीपत्रक. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः रवियो-२०२२/प्र.क्र.१०६/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक- १८ ऑक्टोबर, २०२२. 


पहावे :- १) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, कोंकण यांचे पत्र 
जा.क्र./मुअ(को)/रेखाचित्र शाखा/दर्जोन्नती/२८६४, दिनांक २९/०८/२०२२. 


वाचा - सम क्रमांकाचे शासन निर्णय दिनांक १९ सप्टेंबर, २०२२ 


शुध्दीपत्रक :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, कोंकण यांच्या संदर्भाधिन क्र. (9) 
अन्वये रत्नागिरी जिल्ह्यातील खेड तालुक्यातील आंबडस चिरणी लोटे इजिमा-४२ रस्त्यांची प्रमुख 
जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नतती करण्याबाबत शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे. सदर शासन 
निर्णयातील प्रमुख जिल्हा मार्ग क्रमांक व इतर जिल्हा मार्ग रस्त्याच्या लांबीमध्ये खालीलप्रमाणे सुधारणा 
करण्यात येत आहे. 


प्रमुख जिल्हा मार्ग क्रमांक -१०९ तसेच इतर जिल्हा मार्ग रस्त्यांच्या एकूण लांबीत ७.२५० 
कि.मी. ने घट होवून एकूण लांबी (११५५.३६०-७.२५०) म्हणजेच ११४८.११०कि.मी. इतकी होईल. असे 
निर्गमित करण्यात आले आहे. 

च्या ऐवजी 

प्रमुख जिल्हा मार्ग क्रमांक-११० तसेच इतर जिल्हा मार्ग रस्त्यांच्या एकूण लांबीत ७.२५० 
कि.मी. ने घट होवून एकूण लांबी (११४३.०६०-७.२५०) म्हणजेच ११३५.८१० कि.मी. इतकी होईल. असे 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


हे शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आलेला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२२१०१९१५२६५८६२१८ असा आहे. हे 
शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


GANPAT SANDIPAN : bi 
KACHARE 


(ग. सं. कचरे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) विभागीय आयुक्त, मुंबई. 
२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, कोंकण (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते 
विकास योजना २००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या 
संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः रवियो-२०२२/प्र.क्र.१०६/नियोजन-२ 


३) जिल्हाधिकारी, रत्नागिरी. 

४) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, रत्नागिरी. 

५) अधिक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, रत्नागिरी. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना 
२००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी 
प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा.) 

कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, चिपळूण. 

संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

रेखाचित्र शाखा, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय. 

रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 

१०) निवडनस्ती. 


<० र SO 


पृष्ठ २ पैकी २ 


